भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.७५/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १९ जून २०२४. 


संदर्भ :- केंद्रीय अन्वेषण विभाग, कार्यालयीन आदेश क्र.१००६/२०२४, दिनांक १५.०५.२०२४. 


शासन आदेश. 

केंद्रीय प्रतिनियुक्‍तीवरुन सेवा प्रत्यार्पनाने महाराष्ट्र संवर्गात रुजू झालेल्या, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, 
याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । भा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान सेवा प्रत्यार्पनाने महाराष्ट्र 
नाव पदस्थापना संवर्गात रुजू झाल्याने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
¥ ST}. ATH बजाज फ्दस्थापनेच्या | अपर पोलीस महासंचालक, 
ane दहडातवाद विरोधी पथक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेडा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१९१८२६५४७२२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH MADHAV 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी /पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याणरफत/. 


IIR आदेड़ा HAH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.७५/पोल-१. 


प्रत- 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


